पंडित दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय 
अभियानास मुदतवाढ देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.९३/नापु-२२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: १९ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा:- 
१) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासन निर्णय क्र. असुका-२०१८/ 
प्र. क्र. १३२/नापु-२२, दि. १६.११.२०१८. 
२) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासन निर्णय क्र. असुका-२०१९/ 
प्र. क्र. ४९/नापु-२२, दि. ६.७.२०१९. 
३) शासन परिपत्रक समक्रमांक, दि. २४.७.२०१९ 


प्रस्तावना:- 

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी दिलेला इष्टांक पूर्ण 
करण्याच्या दृष्टीने पात्र लाभार्थ्यांची निवड करुन त्यांना अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब 
लाभार्थ्यांमध्ये समाविष्ट करण्याकरिता दि. १५.७.२०१९ ते दि. १४.८.२०१९ या कालावधीत पंडित 
दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय अभियान राबविण्याचे संदर्भाधीन दि. २४.७.२०१९ च्या परिपत्रकान्वये 
निश्चित करण्यात आले आहे. उक्त अभियानांतर्गत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील योग्य व गरजू अशा 
पात्र कुटुंबांना १०० टक्के शिधापत्रिका वाटप, १०० टक्‍के धान्य वाटप तसेच प्रत्येक कुटुंबास गॅस 
जोडणी देण्याबाबतचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. 


उपरोक्त उद्दिष्टपुर्तीच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांना संदर्भाधीन दि. २४.७.२०१९ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत. सदर अभियानास मोठ्या संख्येने प्रतिसाद मिळत असून 
इष्टांक पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीस मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने पुढील सूचना देण्यात येत आहेत:- 


शासन परिपत्रक:- 
१ पंडित दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय अभियानास याद्वारे दि. २५.८.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. त्यानंतर, शासनस्तरावर उद्दिष्टपुर्तीचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येईल. 


२ & सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीबाबत संदर्भाधीन दि. २४.७.२०१९ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या इतर सर्व सूचना कायम राहतील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.९३/नापु-२२ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०८१९१७५०४५७७०६ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


र 
१० 
११ 


4¢ 


<4 


2 


ष्‌. 


lly signed by Hemant Raghunath Wadik: 


Hemant Raghunath ५५०५०५७८१० 


postalCod. 2, 
H 2.5.4.20=9d625ae15602d3ab3345690ad8034be0a2c6937e181F 
a | a r 74a8b36405029a161ebf, cn=Hemant Rag Wadik 


Date: 2019.08.19 18:01:11 +05'30' 


(हेमंत वाडीकर) 
कार्यासन अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


. सर्वविधान परिषद सदस्य व विधानसभा सदस्य. 
. सर्व मंत्रालयीन विभाग 


सर्व विभागीय आयुक्‍त 
सर्व जिल्हाधिकारी 


. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 

वित्तीय सछ़ागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 
सर्व उपायुक्‍त (पुरवठा) 

सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 

सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी 

सर्व अधिकारी (सचिव वगळून), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 


.सर्व कार्यासने, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 


सर्व खाजगी सचिव, मा. मंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 

प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

निवडनस्ती (कार्यासन नापु-२२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


